प्रशासकीय मान्यता- 
उमरेड, जिल्हा नागपूर येथे नवीन 
न्यायालय इमारत बांधण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११९/प्र.क्र.४५/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १६ ऑगस्ट, २०१९. 


पहा :- १) प्रबंधक (निरिक्षणे-२),मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यु) ६००१/१९८५(६९), दि. १४ मार्च,२०१९ चे पत्र. 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, नागपूर यांचे क्र.डी-२(३)/१९७८/२०१८, 
दि. ११ मे, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये, उमरेड, जिल्हा नागपूर येथे नवीन न्यायालय 
इमारत बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात 
आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उमरेड, जिल्हा नागपूर येथे नवीन न्यायालय इमारत बांधण्याबाबत रु.२३,०८,००,०००/- 
(रुपये तेवीस कोटी आठ लक्ष फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रशासकीय मान्यता 
रक्‍कम (रुपयात) 


किड (8) इमारत बांधकामाचा खर्च (तळ--३ मजले) १२,४४,६८,७२४/- 


— 
2 
= (9) रेन वॉटर हार्वस्टींग 
यम 
गच 
पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण (बांधकाम खर्चाच्या ५७%) 
nie 
fa अंतर्गत विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या 4%) 
<4 
oo 
os 
पळ 
कडा 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.४५/का-१३, 


(IV) वाहनतळ ५,००,०००/- 


(५ माती परिक्षण व भूमी सर्व्हेक्षण 


VU 7 


sas. रेनवॉटर हार्वेस्टींगकरीता वोटर टक १२,००,०००/- 
वाटर मेन स्टोरेज, पंप हाऊस, बोअर वेल 
| 
@ 


AHH खर्च (बांधकाम खर्चाच्या 8% ) 

हरित इमारत संकल्पना (बांधकाम खर्चाच्या 4% ) 
वस्तू व सेवा कर (प्रकल्प खर्चाच्या १२%) 
भाववाढ (प्रकल्प खर्चाच्या १०%) 


२३,०८,००,६२३/- 
२३,०८,००,०००/- 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 

इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि. ०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ई नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 

कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१,बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.४५/का-१३, 


मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)" लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद 
केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-१५०/१९/इमा-२, 
दि. २४.०४.२०१९ अनुसार तसेच नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८१/१४४३, 
दि. ३०.०५.२०१९ आणि वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५३/व्यय-५, दि.०६.०६.२०१९ 
तसेच मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील सचिव समितीच्या दि. २९.०७.२०१९ रोजीच्या 
बैठकीत देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्रः-विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२ दि.१७ एप्रिळ,२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१६१२३२४५७९१२ असा आहे. हा BTS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary Department, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Amogh Shyamkant 
Ka | 0 ti ao caer 
(अ.ऱया.कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 
५. उप प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
६. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 
. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. 
१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.३, नागपूर 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११. उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, उमरेड 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
१३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४. वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१५. नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१६. अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, बी-२३/१, साऊथ अंबाझरी रोड, 
अंध विद्यालयाजवळ, नागपूर, 
१७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१८. कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१९. निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


